लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत दिनांक 
३१/०३/२०२२ रोजी मंजूर केलेल्या रस्ते व पुल 
सुधारणांची कामे रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जिरस्ते-१२२२/प्र.क्र.९०/का.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा :- 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/का-०६, दि.३१/०३/२०२२. 
2) आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्र. जिरस्ते-१२२२/प्र.क्र.९०/का-०५, दि.२५/०४/२०२२. 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्र. आविवि-२६२२/प्र.क्र.१४१/का-०५, दि.२०/०७/२०२२. 


शासन निर्णय :- 


लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत संदर्भाधिन दिनांक ३१/०३/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
रु.४९९.९९ कोटी इतक्या रक्कमेची २४१० रस्ते व पुल सुधारणांची कामे मंजूर करण्यात आली होती. तथापि, 
मंजूर कामांपैकी काही कामे आदिवासी क्षेत्राबाहेरील असतांना देखील तसेच, काही कामे अनुज्ञेय / निकषात 
मोडत नसताना देखील संबंधित जिल्हा परिषदेकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याच्या तक्रारी 
शासनास प्राप्त झालेल्या होत्या. त्यामुळे सदरच्या कामांना संदर्भाधिन दिनांक २५/०४/२०२२ रोजीच्या शासन 
पत्रान्वये स्थगिती देण्यात आली होती. सदर प्रकरणी विचारांती संदर्भाधिन दिनांक ३१/०३/२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या रु.४९९.९९ कोटी इतक्या रक्कमेची २४१० रस्ते व पुल सुधारणांची सर्व कामे 
रद्द करण्यात येत आहेत. 
०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२१३१८१२३६४२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  ५॥ 8९ GOVIND 
BALAJI 


(गोविंद साबने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार/नाशिक/पालघर/रायगड/नांदेड/यवतमाळ/ 

नागपूर/पुणे/ठाणे/गडचिरोली/गोंदिया/धुळे. 
८. निवड नस्ती. 


